मा. मुंबई उच्च न्यायालय व त्यांची खंडपीठे नागपूर 
आणि औरंगाबाद न्यायालयासाठी जुनी संगणक 
सामग्रीच्या ऐवजी नवीन हार्डवेअर सामग्री तसेच 
अतिरिक्त संगणक सामग्री खरेदी करण्याकरिता 
रु.३०,७५,८३,२४०/- इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्र. संप्रिसा- २०२२/प्र.क्र.9७१/का. ७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० जून, २०२३. 


संदर्भ:- १) केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे 
पत्र क्र. ७001./8580./४८/२०२२, दिनांक २८.११.२०२२. 
२) समक्रमांकाचे शासन पत्रे दिनांक ०८.०२.२०२३ व ०३.०३.२०२३ 
3) केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे 
पत्र क्र. Com./Sec./9§/2023, दिनांक २७.०४.२०२३. 
४) दिनांक ०८.०६.२०२३ रोजीच्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
प्रस्तावना :- 
केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी 


मा. मुंबई उच्च न्यायालय व त्यांची खंडपीठे नागपूर आणि औरंगाबाद न्यायालयासाठी जुनी संगणक 


सामग्रीच्या ऐवजी नवीन हार्डवेअर सामग्री तसेच अतिरिक्‍त संगणक सामग्री खरेदी करण्याकरिता 


संदर्भ क्र. १ अन्वये प्रस्ताव शासनास सादर केला होता. सदर प्रस्तावास माहिती तंत्रज्ञान 


संचालनालयाचे अभिप्राय घेण्यात आळे असून, उच्चाधिकार समितीच्या दिनांक ०८.०६.२०२३ रोजी 


झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. यानुषंगाने मा. मुंबई उच्च न्यायालय व त्यांची 


खंडपीठे नागपूर आणि औरंगाबाद न्यायालयासाठी जुनी संगणक सामग्रीच्या ऐवजी नवीन हार्डवेअर 


सामग्री तसेच अतिरिक्‍त संगणक सामग्री खरेदी करण्याच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची 


बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः संप्रिसा- २०२२/प्र.क्र.9१/का. ७ 


शासन नणय निर्णय :- 


मा. मुंबई उच्च न्यायालय व त्यांची खंडपीठे नागपूर आणि औरंगाबाद न्यायालयासाठी 


जुनी संगणक सामग्रीच्या ऐवजी नवीन हार्डवेअर सामग्री तसेच अतिरिक्‍त संगणक सामग्री खरेदी 


करण्याकरिता रु.३०,७५,८३,२४०/- (अक्षरी रु. तीस कोटी पंच्याहत्तर लक्ष BUS हजार दोनठो 


चाळीस फक्‍त) (GST सह) इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता 


देण्यात येत आहे. 
२. संगणक सामग्री खरेदीचा तपश्ील पुढीलप्रमाणे आहे:- 
Sr. No. | Hardware Item |Replacemen | Additional Requirement | Total | Rate (per Total 
t Qty of Qty. | Unit) RS. 
High Court 
ain 2 henches Bomba |Aurang |Nagpur 
y abad 
1 All-in-one PC’s 1022 365 hae 206 1682 |1,18,996.0 | 20,01,51,272.00 
0 
2 ~ |Laptop a 07 04 03 22 = |1,59,998.5 | 35,19,968.76 
8 
3 (MultiFunction 258 404 शि 05 667 ।76,999.00 | 5,13,58,333.00 
Laser Printer 
4 _|Laser Printer 257 394 88 294 1033 | 40,997.16 | 4,23,50,066.28 
Scanner 26 150 P| 1 - | 176 |57,975.00 | 1,02,03,600.00 
Total 30,75,83,240.04 
Rounded | 30,75,83,240/- 
up 
Amount 
3. सदर खरेदी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या शासन निर्णय दिनांक २४.०८.२०१७ व 


०८.१२.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार Gem पोर्टलवरुन विहित पध्दतीने 


करण्यात यावी. 


8. याप्रित्यर्थ होणारा खर्च "मागणी क्र. जे-२, 2042 सचिवालय सर्वसाधारण सेवा, (००) विधी 


व न्याय विभाग, (००) (०२) ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी तरतूद (२०५२ ५११६) या 


लेखाशिर्षाखाली १७ संगणक खर्च" या उदिष्टांतर्गत भागविण्यात यावा. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संप्रिसा- २०२२/प्र.क्र.9१/का. ७ 


प्‌. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र २०१३/प्र.क्र.3०/२०१३/ 


विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-१ 


उप विभाग-२ मधील अ. क्र. २७ (अ) नियम क्र. ७६ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात 


आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६.  यानुषंगाने निधीबाबतचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 


9. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०७०३१८०१४५२९१२ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NANDKISHOR LALLU MORE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND 
JUDICIARY DEPARTMENT, 


2.5.4.20=8e6e6ef027afaf3 1 1b73f55b93d66802f7572a95024328e 
2d647f7ef65a9432a, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=69426D4C260E75A2AE012E47A93A468B42FD9B 
LA | | U | M O R F 82A0B40FBCADEA1F0C509379CC, cn=NANDKISHOR LALLU 
MORE 
Date: 2023.07.03 18:02:39 +05'30' 
(नंदकिशोर ल. मोरे) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव. 


प्रति, 


१. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 

२. केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, उच्च न्यायाळय, अपील शाखा, मुंबई, 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता),-१/ २, मुंबई/नागपूर, 

४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, मुंबई/नागपूर, 

५. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

६. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

७. प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्राळय, मुंबई, 
é 

5 


. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
.अधिदान व लेखा अधिकारी, ६ व ७ वा मजला अपीजे हाऊस, दिनशॉ वांच्छा रोड, 
के. सी. कॉलेज जवळ,चर्चगेट, मुंबई-२०. 
१०. संचालनालय, लेखा व कोषागारे, ६ व ७ वा मजला अपीजे हाऊस, दिनशॉ वांच्छा 
रोड,के. सी. कॉलेज जवळ,चर्चगेट, मुंबई-२०. 
११. कार्यासन अधिकारी १३, २३ व २४, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१२. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


